RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg.No. MH/ MR/ South- 321 / 2013-15 


MARO 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३६ , किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१३६ 


बुधवार , ऑक्टोबर ३, २०१२ / आश्विन १ ९, 


शके १९ ३४ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032, dated the 2nd July 2012. 

NOTIFICATION 


No. MISC- 2011/( 100/11)/UNI-2.-Whereas , all the Non- Agricultural Universities of which 
lists appended herewith are substantially financed by way of grants from the Consolidated 
Fund of the State . 


And whereas , it is expedient to carry out the full audit of all receipts and expenditure of 
all these Universities . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 14 of the 
Comptroller and Auditor General s ( Duties, Powers and Conditions of Service), 1971 read with 
sub - section (5 ) of section 8 of the Maharashtra Universities Act, 1994 (Mah . XXXV of 1994) , the 
Government of Maharashtra hereby authorizes the Comptroller and Auditor General of India 
to audit all receipts and expenditure of all these Non -Agricultural Universities for the period 
mentioned in the appended lists onwards and to report on the receipts and expenditure audited 
by him . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


List of Universities 


Name of University 


Sr. 
No. 


Account 
received 


Audit conducted 

upto 


Audit conducted 

in 


1 


2009-10 


1996-97 


January 2001 


2 


2002-03 


Shri Gadgebaba Amravati 
University , Amravati . 
Rastra Sant Tukdoji Maharaj 
Nagpur University , Nagpur 
Swami Ramanand Tirth 
Marathwada University , 
Nanded . 


2007-08 
2009-10 


September 2006 


3 


2009-10 


2007-08 


May 2011 


4 


2009-10 


1997-98 


September 2004 


Dr. B. R. Ambedkar 
Marathwada University , 
Aurangabad . 
Kavi Kulguru Kalidas 
Sanskrit University , 
Ramtek , Nagpur . 


5 


2009-10 


2005-06 


February 2008 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. JADHAV , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८, २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


३ 


१३७ 


बुधवार, ऑक्टोबर ३, २०१२/ आश्विन ११, शके १ ९३४ 


. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ सप्टेंबर २०१२ . 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम , १ ९९ ४ . 

क्रमांक एमयूपी / २०११ / प्र.क्र .१६९ /विशि -३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १ ९९ ४ (१९९ ४ चा महा. ३५ ) याच्या कलम ५६ 
च्या पोट -कलम ( २ ) चे खंड ( ४), ( ५ ), ( ६ ), ( ७), ( ८ ) आणि (९ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढलेली 
शासकीय अधिसूचना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक एचईसी -१००३/ ( १६९ / ०३ ) / यूएनआय-१ , दिनांक ५ जानेवारी २००८ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण परिषदेवर सदस्य 
म्हणून 

व्यक्तींना नामनिर्देशित केलेले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, 

कुलपती यांनी , महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण परिषदेवर , उक्त अधिसूचने अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या डॉ . ( श्रीमती ) 
दमयंती व्ही . मुळे , व्याख्याता, एसबीईएस कॉलेज ऑफ सायन्स, सरस्वती नगर, औरंगाबाद यांनी धारण केलेले सदस्याचे पद हे, त्या व्याख्याता 
या पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यामुळे रिक्त झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण परिषदेवर सदस्य म्हणून डॉ . ( श्रीमती) दमयंती व्ही . मुळे या व्याख्याता पदावरून सेवानिवृत्त 
झाल्यामुळे निर्माण झालेले रिक्त पद भरण्यासाठी, डॉ . ( श्रीमती) जे. पी. जाधव, सहयोगी प्राध्यापक व समन्वयक , जैवतंत्रज्ञान विभाग , 
शिवाजी विद्यापीठ , कोल्हापूर यांचे नामनिर्देशन अधिसूचित करणे आणि त्या प्रयोजनासाठी उक्त अधिसूचनेत सुधारणा करणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ५६, पोट- कलम (२ ), च्या खंड (८ ) द्वारे , प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , उक्त अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 

उक्त अधिसूचनेतील, नोंद ( ५ ) मध्ये, उप नोंद १ ऐवजी पुढील उप नोंद दाखल करण्यात येईल : 


~ 


. 


. 


" 


सदस्य . 


“ १. डॉ . ( श्रीमती ) जे. पी . जाधव , 

सहयोगी प्राध्यापक व समन्वयक , 
जैवतंत्रज्ञान विभाग , 
शिवाजी विद्यापीठ , कोल्हापूर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय कुमार, 


शासनाचे प्रधान सचिव. 


भाग चार - ब -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th September 2012 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNIVERSITY ACT, 1994 . 


No. MUP - 2011/ C.R . 169 /Vishi- 3. — Whereas, Government Notification , Higher and Technical 
Education Department No. HEC . 1003/( 169/03 ) UNI- 1, dated the 5th January 2008 (hereinafter 
referred to as “ the said notification ”), issued in exercise of the powers conferred by Clauses ( 4 ), 
(5 ), (6 ), ( 7 ), ( 8 ) and ( 9 ) of the sub - section ( 2 ) of section 56 of the Maharashtra Universities Act, 
1994 (Mah . XXXV of 1994 ) the Government of Maharashtra has nominated the persons, as the 
Members on the Maharashtra State Council for Higher Education ; 

And whereas, the office of the Member held by Dr. (Smt.) Damayanti V. Mule , Lecturer , 
SBES College of Science , Seraswati Nagar , Aurangabad , Nominated by the Chancellor on the 
Maharashtra State Council for Higher Education , under the said notification , have since been 
vacant due to her retirement from the post of Lecturer ; 

And whereas, the Chancellor of the universities has nominated Dr. (Smt.) J. P. Jadhav, 
Associate Professor and Co -ordinator, Department of Biotechnology , Shivaji University, Kolhapur , 
as the Member on the Maharashtra State Council for Higher Education to fill in the vacancy 
arisen due to retirement of Dr. ( Smt.) Damayanti V. Mule from the post of Lecturer ; 

And whereas , it is expedient to notify the nomination of the Dr. (Smt.) J. P. Jadhav , 
Associate Professor and Co-ordinator, Department of Biotechnology , Shivaji University, Kolhapur , 
as the Member on the Maharaswhtra State Council for Higher Education ; and for that purpose 
to amend the said notification . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (8 ) of sub -section ( 2 ) of 
section 56 of the said Act , the Government of Maharashtra , hereby amends the notification as 
follows, namely , 

In the said notification , in entry (5 ) for sub - entry 1 , the following sub -entry shall be 
substituted , namely , 
“ 1. Dr. (Smt.) J. P. Jadhav, 

Member. " 
Associate Professor and Co -ordinator , 
Department of Biotechnology , 
Shivaji University, Kolhapur 


; 


2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KUMAR , 
Principal Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


५ 


१३८ 


सोमवार , ऑक्टोबर ८, २०१२ / आश्विन १६, शके १९ ३४ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम , 


. 


" 


१ . 


२ . 


- 


क्रमांक बीआरएल ०८११/ प्र.क्र २८ ९ (१)/राऊशु-३.–ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास महाराष्ट्र बीअर आणि वाईन निर्मिती नियम , १९ ६६ 
मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम ताबडतोब अंमलात आणणे आवश्यक वाटते, म्हणुन या सुधारणा महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 
( १९ ४ ९ चा मुंबई पंचवीस ) च्या कलम १४३ च्या पोट- कलम (३ ) च्या परंतुकामधील तरतूदीनुसार ताबडतोब अंमलात आणावेत आणि म्हणुन 
आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१ ९ ४९ चा मुंबई पंचवीस ) च्या कलम १४३ च्या पोट- कलम ( २) मधील खंड ( बी ), ( एफ ) , 
खंड एच १ च्या उप खंड पाच व सहा आणि खंड ( के ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र बीअर 
आणि वाईन निर्मिती नियम, १९ ६६ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे ते असे : 

या नियमांना “ महाराष्ट्र बीअर आणि वाईन निर्मिती ( सुधारणा) नियम, २०१२ असे संबोधण्यात यावे . 

महाराष्ट्र बीअर आणि वाईन निर्मिती नियम, १ ९ ६६ ( यात यापुढे ज्याचा “ प्रधान नियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) मधील 
नियम २ मध्ये, 
( अ ) खंड ( एकवीस ) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे, तो असा : 

खंड ( एकवीस - अ) - “ मायक्रोब्रुवरी ” म्हणजे वार्षिक २,००,००० लीटर क्षमता असलेली अशी ब्रुवरी की त्या अनुज्ञप्तीच्या 
जागेत बीअर साठविली जाईल, आणि जेव्हा ती मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ अंतर्गत मंजूर असलेल्या एफएल -३ किंवा एफएल -४ 
अनुज्ञप्तीमधुन किंवा विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम, १९ ५२ अंतर्गत मंजूर असलेल्या नमूना - ई अनुज्ञप्तीमधुन ५ लीटर पेक्षा 
कमी नसलेल्या परिमाणातील फक्त पॅकबंद स्वरुपात विक्री करण्यासाठी वितरित करण्यात येईल . 
( ब ) खंड ( बावीस ) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे, तो असा : 

( बावीस - अ) “ रेस्टॉरंट - ब्रुवरी (उपाहार गृह - ब्रुवरी ) ” म्हणजे अशी जागा की जी मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९ ५३ अंतर्गत 
मंजूर असलेल्या एफएल - ३ किंवा एफएल-४ अनुज्ञप्ती किंवा विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम, १९ ५२ अंतर्गत मंजूर असलेल्या 
अनुज्ञप्तीच्या जागेशी संलग्न असेल किंवा त्या अनुज्ञप्तीच्या जागेचा भाग असेल आणि ज्याची उभारणी स्वतंत्ररित्या वार्षिक २,००,००० 
लीटर बीअर उत्पादन करण्याकरिता असेल आणि ज्या जागेचा समावेश बीअर साठविण्यासाठी केला जाईल व आवश्यकतेनुसार त्याची 
विक्री खुल्या / सुट्या स्वरुपात ( बाटलीबंद किंवा पॅकबंद नसलेल्या ) करण्यात येईल किंवा अन्य एफएल -३ / एफएल -४ किंवा ई 
अनुज्ञप्ती धारण करणाऱ्या घटकास ५ लीटरपेक्षा कमी नसलेल्या पॅकबंद स्वरुपात वितरित करण्यासाठी या नियमातील तरतुदीनुसार 
ब्रुवरी समजण्यात येईल अशी जागा . 
प्रधान नियमातील नियम ३ च्या उप नियम ( २) मधील परंतुकाऐवजी खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात येत आहे, ते असे 

परंतु , मायक्रोब्रुवरी किंवा रेस्टॉरंट - ब्रुवरी उभारु इच्छित असलेल्या व कार्यान्वित करू इच्छित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तिस नमुना 
बीआरएल मधीलच अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात येईल . 

प्रधान नियमातील नियम १० मध्ये , 
( अ) उप नियम ( ३ ) चे परंतुक वगळण्यात येत आहे. 
( ब ) उप नियम ( ३ ) नंतर खालील उप नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे 

“ ( ४ ) मायक्रोब्रुवरी किंवा रेस्टॉरंट - ब्रुवरी बाबत अनुज्ञप्तीधारकाने एखाद्याबॅचच्या बीअरचे उत्पादन झाल्याबरोबर ती साठवणुक 
टाक्यामध्ये पाठविण्यात येईल आणि साठवणुक टाक्यांमध्ये बीअर पाठविताना किण्वन टाकी व साठवणुक टाकी दरम्यान स्थापित 
केलेल्या योग्य फ्लोमिटरने बीअरचे परिमाण मोजण्यात यावे व टाकीला जोडलेल्या कॅलिब्रेटेड गेजेस द्वारे फेरमोजणी करावी. किण्वन 


३ . 


" 


४ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


५ . 


टाकीवरील फ्लोमिटर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कुलूप बंद राहील. बीअरची किण्वन टाकीमधुन साठवणुक टाकीपर्यंत होणारी 
वाहतूक ही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली होईल . अशा प्रकारे पाठविलेल्या आणि मोजमाप 
केलेल्या बीअरची नोंद नमूना बीआर - ५ मध्ये ठेवण्यात येईल . अशा प्रकारे उत्पादीत केलेली बीअर वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार 
अनुज्ञप्तीच्या जागी पिण्यासाठी काढल्यावर किंवा ५ लीटर परिमाणापेक्षा कमी नसलेल्या केग्ज स्वरुपात पॅकबंद स्वरुपात काढल्यावर 
त्यावर उत्पादन शुल्क आकारण्यात येईल . 

प्रधान नियमातील नियम ११ मधील , 
( अ ) परंतुक वगळण्यात येत आहे. 
( ब ) उप नियम ( ८ ) नंतर खालील प्रमाणे उप नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

( ९) जेव्हा रेस्टॉरंट -ब्रुवरी अनुज्ञप्तीधारक अनुज्ञप्तीच्या जागेत खुल्या / सुट्या स्वरुपात बीअरची विक्री करेल तेव्हा उप नियम 
( १) ते (८ ) मधील तरतूदी लागू होणार नाहीत . 
६ . प्रधान नियमातील नियम १३ मध्ये , 

( अ) उप नियम ( १) मधील परंतुक वगळण्यात येत आहे. 
( ब ) उप नियम ( ४ ) नंतर खालील उप नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे, ते असे : 

( ५) जेव्हा रेस्टॉरंट- ब्रुवरी धारण करणारा अनुज्ञप्तीधारक अनुज्ञप्तीच्या जागेत खुल्या / सुट्या स्वरुपात बीअरची विक्री करेल तेव्हा 
उप नियम ( २), ( ३) आणि ( ४ ) मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत. 

प्रधान नियमातील नमूना बीआरएल अनुज्ञप्ती मंजूरी अट क्रमांक १५ मधील दुसरे परंतुक वगळून खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात 
येत आहे , ते असे : 

“ परंतु, या अटीतील तरतुदी मायक्रोब्रुवरी आणि रेस्टॉरंट ब्रुवरीला लागु होणार नाहीत. " 


७ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032. Dated the 8 October 2012 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. BRL 0811/CR 289 ( 1 )/EXC-3.—Whereas the Government of Maharashtra considers that 
the following rules further to amend the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine Rules, 1966 , 
should be brought into force at once , and therefore , the rules should be made without previous 
publication as provided by the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra 
Prohibition Act ( Bom.XXV of 1949) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (b ), (f), sub -clauses (v ) and ( vi) 
of clause ( hl) and clause ( k ) of sub - section ( 2 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act , 
the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine Rules, 1966 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine (Amendment ) 
Rules, 2012 . 


2 . In Rule 2 of the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine Rules , 1966 (hereinafter 
referred to as “ the principal rules” ), — 

( a ) after clause ( xxi), the following clause shall be inserted , namely : 

" (xxi- a ) “Microbrewery ” means a brewery having capacity of two lakh litres per annum 
includes every place therein where beer is stored and whence it is issued to sell to a licence 
in Form FL -III or FL -IV as appended to the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 or in Form E 
as appended to the Special Permits and Licences Rules , 1952 , only in packaged form of not 
less than 5 litres ." ., 
(6 ) after clause (xxii ), the following clause shall be inserted , namely : 

" (xxii - a ) “ Restaurant- brewery ” means a place adjacent to or a portion of a licence in 
Form FL - III or FL - IV as appended to the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 or in Form E 
as appended to the Special Permits and Licences Rules, 1952 , which is set apart for the 
manufacture of beer having capacity of two lakh litres per annum and includes every place 
therein where beer is stored and whence it is issued to sell either on site in un -bottled and 
unpacked form or to other licence -holders holding licence in Form FL - III or FL - IV or E , in 
packaged form of not less than 5 litres and shall be considered as brewery for the purpose 

of these rules." . 
3. In rule 3 of the principal Rules , in sub -rule ( 2 ), for the proviso , following proviso shall be 
substituted , namely : 

“ Provided that, the same licence in form BRL shall be granted to any person desiring to 
construct and work a microbrewery or a restaurant-brewery.” . 
4. In rule 10 of the principal Rules , 

( a ) in sub -rule ( 3 ), the proviso shall be deleted ; 
(b ) after sub - rule (3 ), the following sub -rule shall be added , namely : 

(4 ) In case of a microbrewery and a restaurant-brewery , the licence - holder shall remove 
his batch of beer , as soon as it is manufactured , to the storage room and the quantity of 
beer thus transferred shall be measured by a validated flow -meter installed between the 
fermentation tanks and the storage tanks and shall be further validated by calibrated gauges 
attached to the tanks. The said flow -meter shall be under excise lock and the process 

of 
transfer of the beer from the fermentation tanks to the storage tanks shall be done under 
the supervision of the excise officer- in -charge . The quantity of beer thus transferred and 
measured shall be recorded in Form BR - V . The excise duty shall be charged on the quantity 
thus removed either for on -site consumption or for packing in kegs of not less than 5 litres , 
as and when required .". 


C6 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


5. In rule 11 of the principal Rules, 

( a ) the proviso shall be deleted ; 
( b ) after sub -rule ( 8 ), the following sub -rule shall be added, namely : 

( 9 ) When the restaurant- brewery licence -holder sells beer on -site, in un -bottled and 
unpacked form , the provisions of sub- rules ( 1 ) to (8 ) shall not be applicable.”. 
6. In rule 13 of the principal Rules , 

(a ) in sub - rule ( 1), the proviso shall be deleted ; 
( b ) after sub -rule ( 4 ), the following sub -rule shall be added, namely : 

“ (5 ) When the restaurant -brewery licence -holder sells beer on - site , in un -bottled and 
unpacked formthen the provisions of sub -rules ( 2), ( 3 ) and ( 4 ) shall not be applicable. ” 
7. In Form BRL of the principal Rules , in condition 15 , for the second proviso , the following 
proviso shall be substituted , namely : 

“ Provided further that , the provisions of this condition shall not be applicable in case of 
microbrewery and restaurant-brewery ." . 


- 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 


Deputy Secretary to Government . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम , 


क्रमांक बीआरएल. ०८११/ सीआर २८ ९ ( २)/ राऊशु -३ – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम , १९ ५२ मध्ये 
आणखी सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्याअर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र दारूबंदी 
अधिनियम च्या कलम १४३ च्या उप-कलम (३ ) च्या परंतुकानुसार तयार करण्यात यावेत (१९ ४९ चा मुंबई पंचवीस). 

उक्त महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम च्या कलम १४३ च्या उप-कलम ( २) च्या खंड ( बी ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन पुढील नियम तयार करीत आहे, ते असे : 

या नियमांना विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा) नियम, २०१२ असे संबोधण्यात यावे . 
२. विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम, १९ ५२ मधील नियम ५ च्या उप -नियम मधील “ वेंडर्स अनुज्ञप्ती धारण करणारा ” या शब्दांनंतर 
“मायक्रोब्रुवरी किंवा रेस्टॉरंट- ब्रुवरी अनुज्ञप्ती धारण करणारा ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहेत . 


१ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


९ 


. 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th October 2012 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 


No. BRL. 0811/ CR 289 ( 2 )/EXC-3.-Whereas the Government of Maharashtra considers that 
the following rules further to amend the Special Permits and Licences Rules , 1952, should be 
brought into force at once, and therefore , the rules should be made without previous publication 
as provided by the proviso to sub -section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act 
( Bom. XXV of 1949 ) . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section ( 2 ) of section 
143 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules, namely : 

1 These rules may be called the Special Permits and Licences (Amendment ) Rules, 2012 . 

2 In rule 5 of the Special Permits and Licences Rules , 1952 , in sub -rule (5 ), after the words 
" holding a vendor s licence ” the words “ or holding a microbrewery or restaurant-brewery licence ” 
shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 


Deputy Secretary to Government. 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१२ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम . 

क्रमांक बीआरएल. ०८११ /सीआर २८ ९ ( ३)/राऊशु-३.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ मध्ये आणखी 
सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्याअर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम च्या 
कलम १४३ च्या उप -कलम ( ३ ) च्या परंतुकानुसार तयार करण्यात यावेत (१९ ४ ९ चा मुंबई पंचवीस ). 

उक्त महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम च्या कलम १४३ च्या उप- कलम ( २) च्या खंड ( बी ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन पुढील नियम तयार करीत आहे, ते असे 

या नियमांना मुंबई विदेशी मद्य ( सुधारणा) नियम , २०१२ असे संबोधण्यात यावे. 
२. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९ ५३ मधील नियम ५० मध्ये दुसऱ्या परंतुकानंतर खालील परंतुकाचा समावेश करण्यात येत आहे : 

“ परंतु, त्याचप्रमाणे या अनुज्ञप्तीअंतर्गत विक्रीसाठी लागणारी बीअर फक्त पाच लीटर परिमाणापेक्षा कमी नसलेल्या पॅकबंद स्वरूपात 
उत्पादन शुल्क भरून अधिकृत नमुना बीआर-९ वाहतूक पासाखाली मायक्रोब्रुवरी किंवा रेस्टॉरंट -ब्रुवरी अनुज्ञप्ती धारण करणाऱ्या 
अनुज्ञप्तीधारकाकडून थेट घेऊ शकेल. ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


१ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 8th October 2012 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No. BRL . 0811/CR 289 ( 3 /EXC - 3. — Whereas the Government of Maharashtra considers that 
the following rules further to amend the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 , should be brought 
into force at once , and therefore , the rules should bemade without previous publication as provided 
by the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (Bom . XXV of 
1949 ). 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (b ) of sub -section (2 ) of section 
143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules , namely : 

1 . These rules may be called the Bombay Foreign Liquor (Amendment) Rules, 2012 . 

2. In rule 50 ofthe Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 , after the second proviso , the following 
proviso shall be added , namely : 

Provided also that , beer required for sale under the licence may be obtained directly from 
a person holding microbrewery or a restaurant-brewery licence , only in packaged form of not 
less than 5 litres , after payment of excise duty under a valid transport pass in Form BR - IX .” 


CG 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८, २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


११ 


१३ ९ 


शनिवार , ऑक्टोबर १३, २०१२ / आश्विन २१, शके १ ९३४ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१२ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम , १९९९. 

क्रमांक सीआरसी. २०१२ /प्र. क्र . १२० / का . नऊ . - महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम , १९९९ च्या कलम ५ मधील पोट -कलम ( ३) व (१ ) 
( १ ९९९ चा अधिनियम ३० ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, मुंबई हे उच्च न्यायालयाचे 
मा . मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या सहमतीने याद्वारे श्री . के . आर. वारियर, जिल्हा न्यायाधीश २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ठाणे यांची “ अतिरिक्त 
विशेष न्यायाधीश ” म्हणून ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग- ओरस येथील महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम, १ ९९९ अंतर्गत केवळ सदर 

अधिनियमाखालील प्रकरणे चालविण्यासाठी व श्री . वाय. जी . चावरे , जिल्हा न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग 
यांची विशेष न्यायाधीश म्हणून रायगड - अलिबाग येथे व श्री . एच. ए. पाटील, जिल्हा न्यायाधीश २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग यांची रायगड - अलिबाग येथे “ अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश ” म्हणून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम , १ ९९९ अंतर्गत 
दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी नियुक्ती करीत आहे . 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . सो . शिंदे 


शासनाचे सहसचिव . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 8th October 2012. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT, 1999 . 

No. CRC 2012 / C.R.120 / D - IX.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) read 
with sub- section ( 1 ) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 ( Mah. 
XXX of 1999) , the Government of Maharashtra , with the concurrence of the Hon ble Chief 
Justice of the High Court of Judicature at Bombay , hereby appoints Shri. K. R. Warrier , District 
Judge 2 and Additional Sessions Judge , Thane as a Additional Special Judge , for the trial of 
cases filed under Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 , arising from District at 
Thane, Ratnagiri and Sindhudurg -Oros and Shri Y. G. Chavare , District Judge 1 and Additional 
Sessions, Raigad -Alibag, as a Special Judge , and Shri H. A. Patil, District Judge 2 and Additional 
Sessions, Raigad - Alibag as a Additional Special Judge , for trial of cases under Maharashtra 
Control of Organized Crime Act, 1999, arising from District at Raigad- Alibag . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SHINDE , 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


१४० 


शनिवार, ऑक्टोबर १३, २०१२ / आश्विन २१ , शके १९ ३४ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१२ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक सीआरसी-२०१२ /प्र. क्र . ११८ / का . नऊ . - महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम, १९९९ च्या कलम ५ मधील पोट -कलम ( ३ ) 
व (१ ) (१९९९ चा अधि . ३० ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , मुंबई हे उच्च न्यायालयाचे 
मा . मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या सहमतीने याद्वारे खालील अतिरिक्त विशेष न्यायाधीशांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या जिल्ह्यासाठी 
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम, १९९९ अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी नियुक्ती करीत आहे : 
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीशाचे नाव 

जिल्हा 

क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
श्रीमती ए. एस . शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अमरावती अमरावती अमरावती जिल्हा 
श्री . आर . आर. देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद जिल्हा 
श्रीमती व्ही . एन . तांबी , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नागपूर 

नागपूर 
श्री . के . के . तंत्रपाळे , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक नाशिक 

नाशिक जिल्हा 


नागपूर जिल्हा 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . सो . शिंदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 8th October 2012. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT, 1999 . 

No. CRC 2012 /C.R.118 / D - IX.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) read 
with sub - section ( 1) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 (Mah . 
XXX of 1999), the Government of Maharashtra , appoints following Additional Special Judges, 
at district places shown against each of them , hereto for the areas against each of them for trial 
of cases under the MCOC Act , 1999 : 


Name of the Additional Special Judges 

( 1 ) 


Places 

( 2 ) 


Areas 
( 3 ) 


Amravati 


Aurangabad 


Ms. A. S. Shende , District Judge - 2 and 

Additional Sessions Judge, Amravati. 
Shri R. R. Deshmukh District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Aurangabad 
Ms. V. N. Tambi, District Judge- 4 and 

Additional Sessions Judge, Nagpur. 
Shri K. K. Tantrapale, District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Sessions area of 
Amravati District. 
Sessions area of 
Aurangabad District . 
Sessions area of 
Nagpur District . 
Sessions area of 
Nashik District . 


Nagpur 


Nashik 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SHINDE, 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


१३ 


१४१ 


शुक्रवार, ऑक्टोबर १ ९ , २०१२ / आश्विन २७, शके १ ९ ३४ 


. 


वित्त विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१२ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ . 

क्रमांक व्यकर-१०१२/ प्र. क्र.६० / कराधान- ३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , 
आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम, १९ ७५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थितीनिर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र 
राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ ( १९ ७५ चा महा. १६ ) च्या कलम २७ च्या उप - कलम ( ३ ) च्या 
परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही; 

म्हणून, आता, उक्त अधिनियमांच्या कलम २७ च्या उप-कलम ( ३ ) च्या परंतुकासह उप - कलम (१ ) आणि ( २) च्या शक्तींचा वापर 
करून तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, याद्वारे महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजिविका 
व नोकऱ्या यांवरील कर नियम , १९ ७५ मध्ये , खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर (द्वितीय सुधारणा ) नियम, २०१२ असे 
संबोधण्यात येईल . 

२. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम , १९ ७५ ( यापुढे “मुख्य नियम ” असे 
संबोधण्यात येईल ) च्या नियम २ च्या खंड ( २ ) मध्ये, “ अपर आयुक्त, ” या शब्दांऐवजी “विशेष आयुक्त , अपर आयुक्त, ” हे 
शब्द दाखल करण्यात येत आहेत . 

३. मुख्य नियमाच्या नियम ४ नंतर खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 
“ ४ अ . स्थायी लेखा क्रमांक किंवा कर वजात आणि गोळा करण्याचा लेखा क्रमांक देण्याबाबत . 

(१ ) मालक किंवा व्यक्ती कोणताही व्यवसाय, व्यापार , आजिविका किंवा नोकरी करीत असेल आणि या अधिनि 
कर देयतेस पात्र असेल, त्याने आयकर अधिनियम, १९ ६१ खालील स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन ) किंवा कर वजात आणि गोळा करण्याचा 
लेखा क्रमांक (टॅन ) किंवा दोन्ही नोंदणीसाठीच्या किंवा यथास्थिती नाव नोंदणी साठीच्या अर्जामध्ये नमूद करावा आणि अर्ज सादर 
करताना त्याबाबतचा पुरावा देखील सादर करावा. 

( २ ) मालक किंवा व्यक्तीने १ एप्रिल २०११ रोजी नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा यथास्थिती नाव नोंदणी प्रमाणपत्र धारण केले असेल, 
आणि जर 

( एक ) आयकर अधिनियम , १९ ६१ अन्वये स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन ) किंवा कर वजात आणि गोळा करण्याचा लेखा क्रमांक 
(टॅन ) किंवा दोन्ही घेतलेला नसेल , तर त्याने तो घेऊन नोंदणी प्राधिकाऱ्याकडे ३० नोव्हेंबर २०१२ रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर करावा ; 

( दोन ) आयकर अधिनियम , १ ९ ६१ खालील स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन ) किंवा कर वजात आणि गोळा करण्याचा लेखा 
क्रमांक (टॅन ) किंवा दोन्ही सादर केला नसेल, तर त्याने तो नोंदणी प्राधिकाऱ्याकडे ३० नोव्हेंबर २०१२ रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर 


- 


. 


- 


करावा. " 


४. मुख्य नियमाच्या नियम ११ मध्ये , 
( १ ) उप -नियम ( २ ) मध्ये , “विवरण ” या शब्दानंतर “किंवा, यथास्थिती सुधारित विवरण " हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत 

( २) उप -नियम ( २ अ) मध्ये, “विवरणाचा " या शब्दाऐवजी “विवरणाचा किंवा, यथास्थिती सुधारित विवरणाचा ” हे शब्द दाखल 
करण्यात येत आहेत. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २-८, २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


" 


- 


५. मुख्य नियमाच्या नियम ११ क मध्ये, “ विवरणा नुसार ” या शब्दाऐवजी " विवरणाचाकिंवा, यथास्थिती सुधारित विवरणा नुसार 
हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत . 

६. मुख्य नियमास जोडलेल्या नमुन्यांमध्ये , 
( १) नमुना १ मध्ये , 

१. मालकाचा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक ( पॅन ) 


" 


भागा ऐवजी खालील दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच , 

१( अ ) मालकाचा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन ) 


१ ( ब ) मालकाचा कर वजात आणि गोळा करण्याचा लेखा क्रमांक (टॅन ) ( लागू असल्यास ) 


" 


( २ ) नमुना २ मध्ये, 

१. अर्जदाराचा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन ) 


" 


या भागा ऐवजी खालील दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच , 

१ ( अ) अर्जदाराचा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन ) 


“ 


१ ( ब) अर्जदाराचा कर वजात आणि गोळा करण्याचा लेखा क्रमांक (टॅन ) ( लागू असल्यास ) 


" 


" 


[नियम २१ पहा ] 


हा 


( ३) नमुना तेरा मध्ये शिर्षकामध्ये, “ [नियम २१( २ ) पहा ] " या कंस , शब्द आणि अंका ऐवजी 
कंस, शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( ४ ) नमुना चौदा मध्ये शिर्षकामध्ये , “ [नियम २१( २ ) पहा] " या कंस , शब्द आणि अंका ऐवजी 
कंस, शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत ; 


“ 


" 


[नियम २१ पहा 


हा 


. 


( ५ ) नमुना एकवीस मध्ये, “ स्वीकृती ” शिर्षाखाली “ मुंबई विक्रीकर अधिनियम, १ ९ ५ ९ च्या कलम ७१ ” या शब्द आणि अंका 
ऐवजी " महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ८२ " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८, २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


१५ 


FINANCE DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, Dated the 19th October 2012 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS , TRADES , CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT , 1975 . 

No.PFT- 1012 /CR -60 / Taxation -3.— Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra State Tax on Professions, Trades , Callings and Employments Rules , 1975 and to 
dispense with the condition of previous publication thereof under the proviso to sub -section ( 3) 
of section 27 of the Maharashtra State Tax on Professions , Trades, Callings and Employments 
Act, 1975 (Mah . XVI of 1975 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (2 ) read with 
the proviso to sub -section ( 3 ) of section 27 of the Maharashtra State Tax on Professions , Trades, 
Callings and Employments Act, 1975 , and of all other powers enabling it in this behalf , the 
Government ofMaharashtra hereby, makes the following rules further to amend the Maharashtra 
State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Rules , 1975 , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra State Tax on Professions, Trades,Callings 
and Employments (Second Amendment) Rules, 2012 . 

2. In rule 2 of the Maharashtra State Tax on Professions , Trades , Callings and 
Employments Rules , 1975 (hereinafter referred to as “ the principal Rules” ), in clause ( 2 ), 

for 
the words “ includes an Additional Commissioner ,” the words “ includes a Special Commissioner, 
an Additional Commissioner ,” shall be substituted . 

3. After rule 4 of the principal Rules, the following rule shall be inserted , namely : 

“ 4A . Providing Permanent Account Number or Tax Deduction and Collection Account 
Number . - ( 1 ) An employer or a person engaged in any profession , trade , calling or employment 
and liable to pay tax under the Act , shall state the Permanent Account Number (PAN ) or Tax 
Deduction and Collection Account Number (TAN ) under the Income Tax Act , 1961 or both , 
in the application for registration or enrolment, as the case may be , and also submit the proof 
of the same at the time of making the application . 

( 2 ) An employer or a person who is holding a certificate of registration or a certificate 
of enrolment, as the case may be, as on the 1st April 2011 , if, 

( i) he has not obtained the Permanent Account Number (PAN ) or Tax Deduction and 
Collection Account Number ( TAN ) under the Income Tax Act, 1961, or both , then he shall 
obtain and furnish the same to the registering authority on or before the 30th November 
2012 ; 

(ii ) he has not furnished the Permanent Account Number (PAN ) or Tax Deduction and 
Collection Account Number ( TAN ) under the Income Tax Act, 1961, or both , then he shall 
furnish the same to the registering authority on or before the 30th November 2012” . 
4. In rule 11 of the principal Rules , 

(i) in sub - rule ( 2 ) after the word " return ” , the words " or , as the case may be, revised 
return ” shall be inserted ; 

( ii ) in sub -rule (2A ), after the word " return ” the words " or, as the case may be , revised 
return ” shall be inserted . 

5. In rule 11C of the principal Rules , for the words “ as per return ” the words “ as per 
return or as the case may be , revised return ” shall be substituted . 


95 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


6. In the FORMS appended to the principal Rules, 

( 1 ) in FORM I, for the portion “ 1. Income Tax Permanent Account Number (PAN ) of 
Employer 


the following portion shall be substituted , namely : 

“ 1 (A ) Income Tax Permanent Account Number (PAN ) of Employer 


1( B ) Tax Deduction and Collection Account Number ( TAN ) of Employer (if applicable ) 


; 


( 2 ) in FORM II, for the portion “ 1. Income Tax Permanent Account Number (PAN ) of 
the applicant ( if applicable ). 


the following portion shall be substituted , namely : 

“ 1(A ) Income Tax Permanent Account Number (PAN ) of the applicant 


1( B ) Tax Deduction and Collection Account Number ( TAN ) of the applicant ( if applicable ). 


; 


( 3 ) in FORM XIII, in the heading, for the brackets , words and figures “ [ See sub -rule ( 2 ) of 
rule 21]” the brackets, words and figures “ [See rule 21]” shall be substituted ; 


; 


(4 ) in FORM XIV , in the heading , for the brackets , words and figures “ [ See sub -rule ( 2 ) of 
rule 21]” the brackets, words and figures “ [ See rule 21]” shall be substituted ; 


(5 ) in FORM XXI, under the heading “ Acceptance” , for the words and figures “ section 71 
of the Bombay Sales Tax Act, 1959” the words and figures “ section 82 of the Maharashtra 
Value Added Tax Act , 2002” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


१४२ 


मंगळवार , ऑक्टोबर २३, २०१२ / कार्तिक १, शके १ ९३४ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१२ 


शुद्धिपत्र 
मुंबई दारूबंदी कायदा, १ ९ ४ ९. 

क्रमांक बीपीए. ० ९ ११ / प्र. क्र . २०६ / राउशु - २. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग ४- ब असाधारण क्र . ८३ मधील पृष्ठ क्र.१-३ वर प्रकाशित 
झालेल्या शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक बीपीए. ०९ ११ / प्र. क्र . २०६ / राउशु-२, दिनांक २९ मे २०१२ च्या पृष्ठ ३ वरील इंग्रजी भाषेतील 
प्रती मधील तिसऱ्या ओळीत “ 29th March 2012 ” च्या ऐवजी " 29th May 2012 ” असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd October 2012 


CORRIGENDUM 


BOMBAY PROHIBITION ACT , 1949. 

No. BPA. 0911/CR- 206/ EXC- 2.- In Government Notification, Home Department, No.BPA. 
0911/CR- 206 /EXC - 2 , dated the 29th May 2012 , published at 1-3 , in the Maharashtra Government 
Gazzette , Extraordinary Number 83 , Part IV - B, dated the 29th May 2012 on page 3, in line 3 , 
for “ 29th March 2012 ” read “ 29th May 2012” considers that the following rules further to amend . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


१४३ 


शनिवार , ऑक्टोबर २७, २०१२ / कार्तिक ५ , शके १ ९ ३४ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१२ 


अधिसूचना 


. 


~ 


महाराष्ट्र वैद्यक परिषद अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक एमसीआय. १७१२ / प्र. क्र . १५०/ अधिनियम.- ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्रमांक 
एमसीआय. २००६/ ३१८ / प्र.क्र .१४४ / ०६ / अधिनियम, दिनांक ५ जुलै २००७ अन्वये शासनाने, महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ६१ 
(१ ९ ६१ चा महा. अठ्ठावीस ) ( यात ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याचे कलम ५( १), ५( २) आणि ५ (३ ) अन्वये प्रदत्त 
असलेल्या अधिकाराचा वापर करून, उक्त अधिसूचनेच्या निर्गमनाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ परिषद ” असा करण्यात आला आहे ) गठीत केली होती ; आणि, ज्याअर्थी, या परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाल दिनांक ४ 
जुलै २०१२ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 

म्हणून, आता, त्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम ५ (६ ) ची तरतूद लक्षात घेऊन व कलम ३२( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, सदर परिषदेस, ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न देण्याचा शासनानेनिर्णय 
घेतला आहे व याद्वारे , परिषदेचे सर्व अधिकार वापरासाठी व परिषदेची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, नवीन परिषद गठीत होईपर्यंत महाराष्ट्र शासन, 
खालीलप्रमाणे प्रशासक मंडळ नियुक्त करीत आहे : 


प्रशासक मंडळ. 
( १) संचालक ( आयुर्वेद ), संचालनालय, मुंबई. 
( २) प्रबंधक , महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद , मुंबई 


अध्यक्ष 


सदस्य - सचिव. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शं . द. ढगे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


१ ९ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th October 2012 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONER S ACT, 1961. 


No. MCI. 1712 /C.R.150 /ACT.- Whereas, under Government Notification , Medical Education 
and Drug s Department No. MCI. 2006 /318 / C.R . 144 /06 /ACT , dated 5th July 2007 the Government 
constituted the Maharashtra Council of Indian Medicine (hereinafter referred to as " the Council " ) 
for a period of five years from the date of issue of the said Notification in exercise of the powers 
conferred by the sections 5 ( 1 ), 5 ( 2 ) and 5 ( 3 ) of Maharashtra Medical Practitioner s Act , 1961 
(Mah . XXVIII of 1961) (hereinafter referred to as " the said Act" ) ; 


And whereas , the terms of office of the members of the Council has already expired on 4th 
July 2012 


Now , therefore , in view of provisions of section 5 (6 ) and in exercise of the powers conferred 
by section 32 ( 1) of the Act the Government has decided not to extend the term of the Council 
for further period from the date of issue of this Notification and hereby , appoints an 
Administrative Board as follows to exercise all the powers and perform all the duties of the 
Council for period till new Council is duly constituted : 

Administrative Board. 
( 1 ) Director of Ayurved .. 

President 
( 2 ) Registrar, M.C.I.M. 

Secretary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. D. DHAGE , 
Under Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


१४४ 


मंगळवार, ऑक्टोबर ३०, २०१२ / कार्तिक ८, शके १९ ३४ 


CO -OPERATION , MARKETING & TEXTILES DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Kama Road , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032, 

dated 30th October 2012 

NOTIFICATION 
REGULATIONS FOR THE AWARD OF THE GOVERNMENT DIPLOMA IN CO -OPERATION AND ACCOUNTANCY AND 
CERTIFICATE IN CO -OPERATIVE HOUSING MANAGEMENT. 

No. SHK . 1211/ C.R.273 / 12 - C .- ( 1 ) The Government Diploma in Co -operation and Accountancy 
shall be awarded by the Government of Maharashtra on the recommendations of the Government 
Diploma in Co -operation and Accountancy Board to a candidate who has passed the examination 
held by the Board. Holders of the Diploma (appearing for all 6 subjects / papers and passed ) 
will be styled as “Government Diploma in Co-operation and Accountancy ” (G.D.C. & A.) 

( 2 ) The Certificate in Co-operative Housing Management shall be awarded to the candidate, 
who will pass in first 3 papers of G.D.C. & A. Examination i.e. 1.Management of Co -operative 
Housing Societies 2. Accounts & 3. Audit. 

( 3 ) The G.D.C. & A. and C.H.M. Examination are open to : 

(a ) Any person who is graduate of recognized University OR 

(6 ) Departmental and Co -operative Institutional Employees who have passed at least 
S.S.C. Examination and put in at least 05 years of service (after pass S.S.C.) or at least 3 years 
experience after passing H.S.C. examination AND 

( c) who are likely to be made permanent in the Department or in Agriculture Produce 
Market Committee or in a Co-operative Institution . 

(4 ) The G.D.C. & A. Board will hold the examination once in a year , at such centers as may 
be decided from time to time. 

(5 ) The G.D.C. & A. Board will circulate the programme of the Examination for information 
and guidance for all the intending candidates . The mode of circulation will be decided by the 
Board according to the convenience . 

(6 ) The G.D.C.& A. Board will appoint appropriate persons for conducting the examination , 
such as Chief Conductors, Assistant Chief Conductors, Supervising Officers and Observers on 
behalf of the Board . 

(7) The Chief Conductors and Assistant Chief Conductors, so appointed shall be responsible 
for smooths conduct of the Examination . 

(8 ) The application form for the examination will be in the prescribed format and should 
be addressed to the Secretary , G.D.C. & A. Board , C /o . — Commissioner for Co -operation and 
Registrar of Co -operative Societies, Maharashtra State , New Central Building , Pune 411 001 . 
It should however be presented or sent by post to the District Deputy Registrar, Co -operative 
Societies of the concerned Centre. 

( 9 ) The Examination fee for G.D.C. & A. examination and for C.H.M. Examination shall be 
announced by the Government at the time of the declaration of the examination . No Refund 
of the same on any account is admissible . 

( 10 ) The result of the G.D.C. & A. and C.H.M. Examination shall be declared and circulated 
as soon as possible . 

( 11 ) The minimum passing is 40 % for each paper with an aggregate of 240 marks for G.D.C. & 
A. Examination . A candidate getting 70 % more marks shall be declared to have passed with 
distinction and candidate getting 60 % marks shall be declared to have passed in the First Class 
and securing 50 % marks shall be declared to have passed in Second Class . Maximum of 1 % of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


२१ 


the total marks available for 06 papers, i.e. 06 marks will be granted as grace marks in case 
of marginal failure to be distributed as may be most beneficial to the candidate in case of one 
or two subjects only, Out of 06 subjects or papers, grace marks upto 06 will also be given to 
a candidate for elevation of First Class or Distinction and not at both the stages i.e. for passing 
in one or two subjects and for obtaining First Class or Distinction . 

( 12 ) However, candidates appearing for Certificate in Co - operative Housing Management 
will be granted 03 marks as grace marks in case of marginal failure in case of only one subject, 
as per the clause 11 . 

( 13) It is open to a candidate to apply for recount of the marks on remittance of Rs.75 / 
per paper within one month from the date of the result . 

( 14 ) The unsuccessful candidates can appear for the next examination for the balance of 
the paper or papers. Candidates securing 50 % marks in any of the subjects shall be exempted 
from passing that subject in the next examination , if he /she mentions the exemption in the 
application from for admission to the Examination . If he / she fails to do so , the exemption 
secured by him / her in the previous examination shall not be granted . 

( 15 ) The candidate found copying at the Examination shall be debarred for appearing for 
the consecutive three examinations , commencing from the examination for which the candidate 
has already appeared . 

( 16 ) On any complaint in regard to any aspect of the examination received by the Board , 
the decision of the Board shall be final. 

( 17 ) The treatment to be given to the candidates who have already appeared for the 
examination as per the rule force shall be decided by the G.D.C. & A. Board for permitting them 
to appear for the examination as per revised syllabus. 

( 18 ) The candidate should inform the Board for any correction in Name, address and 
exemption , before the result is declared . Corrected certificate and mark sheet will be issued 
as per the rule of the Board . 

From the Month of May , 2013 , G.D.C. & A. examination will be conducted as per revised 
syllabus. 

Revised Syllabus for the G.D.C. & A. and Syllabus for the C.H.M. 
Paper No. 1 

Management of Co - operative Housing Societies 
( 1 ) History and Movement of Co-operative Societies. 

( 2 ) Co -operative HousingManagement Concepts , Definitions, Objects, Functions of Housing 
Societies. 

( 3 ) The Maharashtra Ownership Flat Act, 1963. 
( 4 ) The Maharashtra Apartment Ownership Flat Act, 1970 . 
(5 ) Types of Housing Societies and their respective functions . 
(6 ) Registration of Co -operative Housing Societies. 
(7 ) Salient features of Model Housing Societies Bye -laws. 
(8 ) Members , their rights, responsibilities and liabilities. 
( 9 ) Elections of Managing Committee of Housing Societies. 
( 10 ) Management of the affairs of the Society . 
( 11) Maintainance of Account Books and Registers. 
( 12 ) Execution of conveyance deed in Housing Societies . 

( 13 ) Statutory actions and provisions under M.C.S. Act , 1960 and M.C.S. Rules, 1961 related 
to Housing Societies. 

( 14 ) Duties and Powers of the General Body and Managing Committee . 

( 15 ) Obligations of the members in Housing Societies e.g. (a ) maintenance and repair , b ) use 
of common areas , facilities and restricted common areas and facilities . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २-८, २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


( 16 ) Problems and Disputes in Housing Societies and remedies e.g. (a ) General body , (b ) 
Registrar, (c) Co -op . Court, (d ) Municipal Corporation , (e ) Police authorities, (f) Civil and other 
Courts . 

( 17 ) Funds, their utilization and investment . 
( 18 ) Redevelopment of Housing Societies. 
( 19 ) Co-operative Housing Society Manual. 
( 20 ) Audit of Housing Co-operative Societies and their need and importance . 
Reference Books (recommended ) 
( 1 ) Bare Acts 
( 2 ) Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 by G.M.Divekar (Vol. I & II ). 
( 3 ) Housing Societies Model Bye -laws published by District Housing Federations. 
( 4 ) The Maharashtra Apartment Act, 1970 
(5 ) The Maharashtra Ownership Flat Act , 1963 
(6 ) HERIES TV Ert te Th . 

Paper No. 2 Accounts 
( 1) Accounting principles - Definations - book keeping principles - Rectification of Errors 
Closing Entries - Bank reconciliation statement. 

( 2 ) Final Accounts - Trial Balance- Receipt and Payment account - Trading Account - Profit 
and Loss account - Balance sheet - Income and Expenditure account. 

( 3) Entries of Bills of exchange - BP BR - accommodation bills. 
(4 ) Books of accounts - Cash book - Journal - Personal Ledgers General Ledger . 
(5 ) Depreciation - Methods of Depreciation . 

(6 ) Branch Accounts and reconciliations - clearing entries & method - Branch adjustments 
accounts , 

( 7 ) Reserves and divisible profits. 

( 8 ) Valuation and verification of Assets and liabilities Valuation of Shares , fixed assets 
stocks and inventories - vehicles - plant and machinery - goodwill patents . 

( 9 ) Revaluation of fixed assets- methods and means - treatment . 
( 10 ) Amalgamation accounts - legal provisions valuation methods. 
( 11) Liquidations accounts - winding-up - realisation of assets- distribution - limitations. 

( 12 ) Accounting Ratios - analytical view- concept - various ratios return on investment, 
Profitability ratios - performance ratios . 

( 13 ) Cash and funds flow statements- budgetary provisions. 
( 14 ) Accounting standards - 1 to 29 except No. 8 issued by ICAI. 
( 15 ) Introduction to computerised accounting. 
( 16 ) Introduction to cost accounting. 
( 17 ) Introduction to management accounting. 
( 18 ) Social Balance sheet . 
Reference Books ( recommended ) 
( 1 ) Advanced Accountancy by Shukla and Grewal 
( 2 ) Accounting Standards issued by the ICAI 
( 3 ) Book keeping and accounts - Botaliboy 
( 4 ) Advanced accounts Patkar . 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८, २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


23 


- 


- 


Paper No. 3 — Auditing 
( 1 ) Audit: Definitions- concept - scope - types of Audits - Reaudit - test audit in regards 
Co -operative Societies Act - Special audit - C & C Audit - introduction to cost audit- social audit 
Statutory audit- salient features of Co -operative audit. 

( 2 ) Internal Control - General control points - internal control in computerised environment 
- internal check - internal audit- auditors duty in regards internal control and check - percentage 
checking - means and methods. 
( 3 ) Preparation for audit- pre -intimation- audit programme 

audit notes- working papers 
Standard auditing policies . 

( 4 ) Vouching of credit and debit vouchers meaning- points to be noted - special points 
to specific expenditure in co - operative societies - detections of frauds - errors and kind of errors . 

(5 ) Capital and Revenue expenditure deferred revenue expenditure window dressing. 

(6 ) Vouching of trading transactions - purchases - sales - stocks and inventory checking 
credit sales - credit purchases - sundry debtors and creditors- journal auditing . 

( 7 ) Valuation and verification of Assets and liabilities prepaid expenses outstanding 
liabilities - contingent liabilities meaning of verification- methods of valuation- revaluation 

fixed assets - current assets - intangible assets- plant and machinery - furniture - book debts 
- good will - valuation of share capital bills payable - outstanding expenses. 

(8 ) Standard Auditing policies - introduction to auditing policies issued by ICAI. 
( 9 ) Depreciation methods . 
( 10 ) Reserves - provisions of Co -operative Act - free reserves - other reserves 

provisions 
bad and doubtfull debts and investment fluctuation fund- sinking fund . 

( 11) Special attention to Co -opearative societies audit - regarding banking regulation act 
Co-operative societies act - Assessment of Audit fee & Audit classification . 

( 12 ) Audit of Government aids to Co -operative societies, credit, non -credit, Primary & 
APEX level & special types of Co-operatives . 

( 13 ) Liabilities, responsibilities and powers of Co -operative auditor . 
( 14 ) Provisions of Co - operative Societies Act regarding audit of societies . 
( 15 ) Audit report of Co -operative societies 
( 16 ) Special reports - administrative and criminal procedures and means. 
( 17) Introductions to Management Audit , Special Audit, Cost Audit & their applicability . 
( 18 ) Introduction to audit in computerised environment. 
Reference Books (recommended ). 
( 1) Contemporary Auditing by Kamal Gupta . 
(2 ) Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 . 
(3 ) Audit Manual issued by Co - operative Department. 
( 4 ) Auditing by Tondon . 

Paper No. 4 – History , Principles & Management in Co- operation 
( 1) Pre & Post independence historical development/growth and scope of concept of Co 
operation , Comparison with Capitalism & Socialism in India & abroad . Characteristics of Co 
op . Societies. 

(2 ) With reference to five year plans analysis of progress of Co - op . movement in various 
areas in the state of Maharashtra . 

( 3 ) Definition and principles of Co-operation , advantages of Co -op . organization in socio 
economic life, present status. Areas where the movement was successfully worked . 

(4 ) History and significance of State Co -operative Law and Multi State Co -op . Laws and 
rules thereunder. 


- 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


(5 ) Future of Co-op . movement in free economy i.e. libralisation , privatization , globalization 
and computer era . 

(6 ) Various committees appointed so far to study status of Co-op . movement and make 
suitable recommendations to have improvement in Co -op . movement, committees such as : 

( a ) AIRCSC (Grover Committee ) 
( b ) ARCRC 
( c) Mclagun Committee 
(d ) Mehta Committee on Co - op. credit 
( e ) CRAFICARD Committee & Agri credit Review committee . 

(f) Vaidyanathan Committee on STCCS & LTCCS . 
(7 ) Co -operative Education , Training Research. 

( a ) Need & infrastructure available at State & National level. 
(6 ) Role of leadership in Democratic Management in Co -operative Managements . 
(c ) Human Resources Development. 
(d ) Need of conducting research in Co -operation . 

(e ) Role played by State Co-operative Union , its Division and District Boards, District 
Co - operative Training Institutes . 

(8 ) Set -up of Co -operation , Marketing and Textiles Department at Central and State level, 
Statutory powers & functions . Role played by it in growth of Co - op . movement. 

( 9 ) Need of conducting statutory audit of the societies and set -up of Administration and 
Audit wing. 

( 10 ) Role played by following institutions in growth of Co - op . movement/ agriculture and 
marketing : - 

(a ) National Co -operative Development Corporation . 
(6 ) National Co - operative Union of India 
( c ) National Dairy Development Board 
( d ) Khadi and Village Industries Commission and KVIB 
(e ) Maharashtra Co -operative Development Corporation 

Vaikunth Mehta National Institute of Co -operative Management 
(g ) Maharashtra State Co -operative Union 
(h ) ICM Nagpur & Pune 

(i ) MSAMB. 
Reference Books ( recommended ). 

( 1) Co- operation in India (Dr.B.S.Mathur ) 
( 2 ) Theory , History and Practice of Co -operation ( R.D.Bedi) 
( 3 ) Practice of Co-operation ( T.N.Hazela ) 
( 4 ) Principles and Philosophy of Co -operation ( R.R.Dubhashi) 
(5 ) Khusro Committee Report - R.B.I Publication 
(6 ) Prof. Vaidynathan Committee Report on STCCS 
(7 ) Heche ded , 20ER 3710T 2014- (TŤ. . H. d4a ) 
(8 ) Hochr. ( H164 2214 ) 
( 9) अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा समीक्षा समिती अहवाल ( अनुवादक- पु.घो. हौजवाला) 
( 10 ) HEART doo IUT 2406R (TŤ. T. A. folha , JŤ. . at HHRT) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


२५ 


Paper No. 5 - Co -operative Laws and Other Laws 

Part I (60 marks ) 
( 1) A Study of main provisions under Maharashtra Co -operative Societies Act , 1960 and 
Rules as amended up -to -date . 

(2 ) Salient features of Multi-state Co -operative Societies Act, 1984/2002 and Rules 
thereunder . 

Part II (40 marks ) 
( 1 ) Maharashtra Agricultural Produce Marketing ( Development and Regulation ) Act, 
1963. 

(2 ) Bombay Warehousing Act , 1959 , along with , the warehousing Act, 2007. 
( 3 ) Maharashtra Raw Cotton ( P.P.M.) Act , 1971 and Rules thereunder . 
(4 ) Maharashtra Tribal Economy Condition Improvement Act, 1976 
(5 ) The Maharashtra Money -Lending ( Regulation ) Act, 2010 
(6 ) Indian Contract Act, 1872 (Relevant sections) 
(7 ) Indian Penal Code, 1860 ( sections 403 to 411 , 415 to 424 , 464, and 477 - A ) 
(8 ) Maharashtra Apartment Act, 1970 (Relevant sections only ) 
( 9 ) Maharashtra Ownership Flat Act , 1963 (MOFA ) 
( 10 ) Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Relevant Portion ) 
( 11) Maharashtra Debt Relief Act , 1975 
( 12 ) Provisions in the Cyber Laws: Information Technology Act, 2000 

( 13 ) Provisions in the Civil Procedure Code , 1908 (latest amended ). 
Reference Books ( recommended ). 

( 1 ) Maharashtra Co-operative Societies Act , 1960 by G.M.Divekar (Vol - I & II) 
( 2 ) Bare Acts 
( 3 ) Business Laws by N.D.Kapoor 
(4 ) Information Technology Act , 2000 
(5 ) Civil Procedure Code , 1908 (latest amended ). 

Paper No. 6 - Co - operative Banking & Credit Societies 
( 1 ) Principles, Definitions and Functions of Banking. 
( 2 ) Co -operative Banking - Special Features 
( 3 ) Co -operative Banking, Agriculture and Non -Agriculture 
( 4 ) Salary Earners Co -operative Bank , UCB , RRB - Objectives and Functions 
(5 ) Negotiable Instrument-Cheques, Bills of Exchange , Promissory notes . 
(6 ) Banker -Customer Relationship 
(7 ) Clearing House , Mutual Arrangement Scheme 
(8 ) New Economic Reforms and Financial Reforms Implications to Co -operative Banking . 
(9 ) Banking and Information Technology 
( 10 ) Organization and Function of Apex Bank , MSCB , DCCB , NHB , MASCARD . 
(11) RBI-Functions, Role and Functions of NABARD 
( 12 ) RBI Act , 1934 , sections 17 , 18 , 54 
( 13 ) Banking Regulation Act, 1949 as applicable to Co -op . Societies . 
( 14 ) Policy of RBI for Registration UCB , its Licenses and Branches . 
( 15 ) DICGC 
( 16 ) Management at loan & Advances 
( 17 ) Recovery Mechanism in UCB s 101/91 Arbitrator / Securitization 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


( 18 ) Income recognition , non - performing assets 
( 19 ) Co- op . Credit Societies, Objectives, Roll, Function 
( 20 ) Audit of Co -operative Credit Societies- Importance & need . 
Reference Books (recommended ) — 
( 1) Banking Regulation Act, 1949. 
( 2 ) Fundamentals of Banking Theory and Practice -by A.K.Basu . 
(3 ) Bank Credit Management-by A. Chatterjee. 
(4 ) Principles and Practice of Co -operative Banking in India - by B.N.Chubay . 
(5 ) Banking Law and Practices in India by M.L.Tanna. 
(6 ) Negotiable Instruments Act, 1881. 
( 7 ) Bankers Books Evidence Act , 1891. 
(8) ä " - eft. q. 7. Esant tifo sit. fa . ri. Fe (HERIĘ Ploed Heart ha yehlt , gut ) 
(9 ) álcovat olla a 20ER eft . 1. TH . del 

( 10 ) TRT Handbook & bye -laws, negotiable criteria , types, functions, important provision 
in bye-laws. 

Exemptions according Old Syllabus :- Exemptions under New Syllabus 
by obtaining 50 % marks 
Paper III- Co - operative Law & 

Paper V 
Other Laws 
Paper IV - Accounts 

Paper II 
Paper V - Co-operative Audit 

Paper III 
Paper VI - Banking 

Paper VI 
Both Paper I - Theory & 

Paper IV - History , Principles 
History of Co -operation 

& 
and 
Paper II - Co -operative 

Management of Co- operation 
Management 

Those who are unable to exempt either in Paper I and / or Paper II of old syllabus , will 
have to appear for Paper I- Co -operative Housing and Paper IV -History , Principles & 
Management of Co-operation according to new syllabus . 


: 


: 


: 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJAGOPAL DEVARA , 
Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


२७ 


१४५ 


गुरुवार , नोव्हेंबर ८ , २०१२/ कार्तिक १७, शके १९ ३४ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१२ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

वैद्यक व्यवसायी परिषद अधिनियम , १ ९ ६१ . 
क्रमांक एमसीआय. ०४१२ /प्र.क्र .११६ / अधिनियम . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६१ चा महा . 
अठ्ठावीस ) ( यात ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याचे कलम ४ , पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाच्या प्रयोजनार्थ, 
शासन अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग , क्रमांक एमसीआय -२००६ / ३१८ / प्र.क्र .१४४ / ०६ / अधिनियम, दिनांक 
५ जुलै , २००७ नुसार अधिसूचित केली आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम याचेकलम ३( अ ) च्या पोट - कलम (१) चा खंड( क) व कलम ४ , पोट - कलम (१) अन्वये 
महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषदेवर सदस्यांची निवड करण्याच्या प्रयोजनार्थ सर्वसाधारण निवडणुका घ्यावयाच्या आहेत . त्याअर्थी, 
आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ आणि महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद निवडणूक नियम , १९ ६७ चे कलम ५, पोट -कलम 
( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त नियम ५ च्या प्रयोजनार्थ, 

( एक ) नोंदवहीच्या भाग - एकमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायींना त्यांच्यामधील आठ सदस्यांची 
निवड करण्यासाठी ; आणि 

( दोन ) नोंदवहीच्या भाग - दोन आणि तीन मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायींना त्याच्यामधून 
एका सदस्याची निवड करण्यासाठी आवाहन करीत आहेत . 

त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३- अ च्या पोट- कलम (१ ) चा खंड ( ड ) व कलम ४ तसेच महाराष्ट्र भारतीय वैद्यक 
परिषद (निवडणूक ) नियम , १ ९६७, या नियमाच्या नियम ५, पोट-नियम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( एक ) महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही सांविधिक विद्यापीठाशी संलग्न असलेली किंवा यथास्थिती त्या विद्यापीठाची मान्यता 
दिलेली व अशा विद्यापीठाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेला बसण्याकरिता भारतीय औषध वैद्यकशास्त्रामधील शिक्षण देणारी 
महाविद्यालय व संस्था यांचे प्राचार्य किंवा प्रमुख, आणि 

( दोन ) अशा महाविद्यालयाचेकिंवा संस्थेचे ( प्राचार्य किंवा प्रमुख यांच्या व्यतिरिक्त ) शिक्षण यांना, 

खंड (ड ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे या अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कोणत्याही अर्हता 
असलेले जे नोंदणीकृत व्यवसायी आहेत आणि अशा कोणत्याही महाविद्यालयात किंवा संस्थेत कोणत्याही भारतीय औषध 
वैद्यकशास्त्र पद्धतीचा अध्यापनाच्या कामात तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी गुंतलेल्या आहेत अशा त्यांच्यामधील 
व्यक्तींमधून या प्रत्येक प्रवर्गातील दोन सदस्यांची या परिषदेवर निवड करण्याकरिता आवाहन करीत आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद (निवडणूक ) नियम , १९ ६७ च्या नियम ६, पोट-नियम( १) च्या तरतुदीच्या 
अधीन राहून संचालक , आयुर्वेद यांच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे डॉ . मधुकर आबासाहेब लहानकर , सहयोगी 
प्राध्यापक , शालक्यतंत्र विभाग , रा . आ . पोदार वैद्यक ( आयुर्वेद ) महाविद्यालय, मुंबई यांची महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषदेच्या 
निवडणुकीच्या प्रयोजनाकरिता निर्वाचन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शं . द. ढगे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 dated the 8th November 2012 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONER S Act, 1961. 

No. MCI.0412 /C.R.116 /ACT.- Whereas, under Goverment Notification , Medical Education and 
Drug s Department No. MCI.2006 /318 /C.R . 144 / 06 / ACT, dated 5th July 2007 has been notified as 
the date for the purpose of the proviso to sub -section ( 1) of section 4 of Maharashtra Medical 
Practitioner s Act , 1961 (Mah . XXVIII of 1961) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 

And whereas, for the purpose of electing members on the Maharashtra Council of Indian 
Medicine, general elections are to be held under sub -section ( 1) of section 4 of the said Act ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub section ( 1 ) of section 
3 - A and section 4 of the said Act read with sub - rule ( 2 ) of rule 5 of Maharashtra Council of Indian 
Medicine (Election ) Rules, 1967, the Goverment of Maharashtra hereby call upon , 

(i) the registered Practitioners included in part I of the register to elect eight members 
from amongst themselves ; and 

( ii) the registered Practitioners included in part II and III of the register to elect one mem 
bers from amongst themselves , for the purpose of the said rule 5 . 

Further , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 3 A 
and section 4 of the said Act , read with sub - section ( 3 ) of rule 5 of the Maharashtra Council of 
Indian Medicine (Election ) Rules, 1967 , the Government of Maharastra hereby call upon , 

(i) the Principals or Heads of Colleges or Institutions affiliated to or, as the case mey be, 
recognised by any statutory university in the State of Maharashtra and which are imparting 
education in Indian Medicine for appearing at the examination held by any such university , 
and 

(ii) the Teachers (other than Principals or Heads) of such colleges or institutions , to elect 
two members from each of these categories, on the council, as required by clause (d ) from 
amongst themselves who are registered practitioners possessing any of the qualifications 
specified in the schedule to the Act and for period of not less then three years engaged in 
teaching any of the systems of Indian Medicine in any such colleges or institutions. 

Further, in pursuance of sub -rule ( 1) of rule 6 of the Maharashtra Council of Indian Medi 
cine (Election ) Rules , 1967 the Government of Maharashtra , in consultation with the director 
of Ayurved hereby appoints Dr. M.A.Lahanakar , Asso.Prof. Dept. of Salakyatantra , R. A. 
Podar Medical (Ayurved ) College , Mumbai, to be the Returning Officer for the purposes of the 
elections of the Maharashtra Council of Indian Medicine . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. D. DHAGE , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८, २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


२ ९ 


१४६ 


मंगळवार, नोव्हेंबर २० , २०१२/ कार्तिक २ ९, शके १ ९ ३४ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

बांधकाम भवन , सा . बां . विभाग इमारत , 
२५, मर्झबान रोड, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१२ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीए .२०१० / ७१ मुमंस / प्र.क्र . १२२ /पंरा- १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा 
महा. ५) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याची कलमे ४६, ४७ क , ६९ आणि ८४ यांच्या 
तरतुदींनुसार , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांचे पदाधिकारी, म्हणजे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पंचायत समितीचा सभापती व उप 
सभापती आणि विषय समित्यांचे सभापती यांना दिनांक २ नोव्हेंबर १९९ ३ पासून जिल्हा परिषद निधीतून दरमहा अनुक्रमे पाच हजार रुपये, चार हजार 
रुपये, तीन हजार रुपये, एक हजार पाचशे रुपये, चार हजार रुपये इतके मासिक मानधन देण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाढतानिर्वाह खर्चविचारात घेता, तसेच संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १ ९९ २ मुळे जिल्हा परिषदा, पंचायत 
समित्या आणि विषय समित्या यांचे वाढलेले काम व जबाबदाऱ्या यांचादेखील विचार करता, या पदाधिकाऱ्यांना दरमहा देय असलेल्या मानधनामध्ये 
वाढ करणे, शासनास इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ याच्या कलम ८४ क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये उल्लेखिलेल्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याच्या नोंदीसमोर स्तंभ 

) मध्ये उल्लेखिलेल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष , पंचायत समितीचा सभापती व उप सभापती आणि विषय समित्यांचे सभापती 
यांना दरमहा देय असलेल्या मानधनाच्या रक्कमेत दिनांक १ नोव्हेंबर २०१२ पासून वाढ करीत आहे. 

अनुसूची 


दरमहा मानधन 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


पदाधिकाऱ्याचे पद 

( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अध्यक्ष , जिल्हा परिषद 


वीस हजार रुपये 


२ 


उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद 


पंधरा हजार रुपये 


३ 


दहा हजार रुपये 


४ 


सभापती, पंचायत समिती 
उप सभापती, पंचायत समिती 
सभापती, विषय समिती 


आठ हजार रुपये 


बारा हजार रुपये 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -५ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , P.W.D. Building , 25 , Marzban Road , Fort, 

Mumbai 400 001, dated 20th November 2012 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPA . 2010 /CMS 71/C.R . 122/PR - 1. — Whereas under the provisions of sections 46 , 47 -A , 69 
and 84 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchyat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ) 
hereinafter referred to as “ the said Act”), the office -bearers of Zilla Parishads and the Panchyat 
Samitis , namely , the President and the Vice -President of Zilla Parishad , the Chairman and the 
Deputy Chairman of Panchyat Samiti and the Chairmen of the Subjects Committees are paid , 
from the district fund , monthly honoraria of five thousand rupees, four thousand rupees, three 
thousand rupees, one thousand five hundred rupees, four thousand rupees , respectively , with 
effect the 2nd November 1993 ; 

And whereas , in view of the increasing cost of living, and also the increasing work and 
responsibilities of Zilla Parishads, Panchyat Samitis and Subjects Committees due to the 
Constitution ( Seventy -third Amendment) Act , 1992 , the Government considers it expedient to 
increases the monthly honoraria payable to such office -bearers ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 84A of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchyat Samitis Act, 1961, the Government of Maharashtra hereby , with effect 
from the 1st November 2012 increases the amount of monthly honoraria payable to the President 
and Vice - President of Zilla Parishad , Chairman and Deputy Chairman of the Panchyat Samiti 
and the Chairman of the Subjects Committees , as mentioned in column ( 3 ), against the entry 
of each of such office-bearers in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , 

Schedule 
Sr. No. Post of Office Bearers 

Monthly honoraria 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 The President, Zilla Parishad 

Twenty thousand rupees 
2 The Vice -President, Zilla Parishad 

Fifteen thousand rupees 
3 The Chairman , Panchyat Samiti 

Ten thousand rupees 
4 The Deputy Chairman , Panchyat Samiti Eight thousand rupees 
5 The Chairman , Subject Committee 

Twelve thousand rupees 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI, 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


३३ 


१४७ 


बुधवार , नोव्हेंबर २१ , २०१२/ कार्तिक ३०, शके १९ ३४ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१२ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१२ / प्र.क्र . १३९/ कराधान- १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे , आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा 
महा. ९) च्या कलम ८३ च्या पोट -कलम ( ४) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही . 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप- कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह, उप-कलमे ( १) आणि ( २) च्या शक्तींचा वापर करून तसेच या 
संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम करीत 
आहे, म्हणजेच : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (पाचवी सुधारणा ) नियम , २०१२ असे संबोधण्यात येईल . 

२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम ६६ मध्ये, आठ महिन्यांच्या आत या शब्दांऐवजी नऊ महिने आणि 
पंधरा दिवसांच्या आत हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जी . बी . इंदूरकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 21st November 2012 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 

No. VAT . 1512/ C.R.- 139/ Taxation- 1. - Whereas the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and ( 2 ) read with 
the proviso to sub -section ( 4 ) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it 
in this behalf, the Government of Maharashtra hereby, makes the following rules further to 
amend the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax (Fifth Amendment) 
Rules , 2012. 

2. In rule 66 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , for the words “ within 
eight months” the words " within nine months and fifteen days” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. B. INDURKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -५ अ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


१४८ 


बुधवार , नोव्हेंबर २१ , २०१२ / कार्तिक ३० , शके १ ९ ३४ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१२ 

अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम , 


क्रमांक एमआयएस .०२१२ / प्र.क्र .६७/ राऊशु -३. - महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम ( १९ ४९ चा पंचवीस ) च्या कलम १०५ पोट-कलम (१ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्र . एआरएम -१० ९ ६/ २१ / २ 
इएक्ससी-३, दिनांक १३ सप्टेंबर १९९ ६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील अनुक्रमांक ४ या नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे नोंद समाविष्ट करण्यात यावी ; 

" ४ मायक्रोब्रुवरी निर्मित बिअर , 
( अ ) मद्यार्काची तीव्रता ८.७५ प्रुफ स्पिरिटपेक्षा 

निर्मिती मूल्याच्या १५० टक्के किंवा रु. ३३ 
जास्त नसल्यास ( ५ टक्के v / v ). 

प्रति बल्क लिटर, यापैकी जे जास्त असेल ते . 
( ब ) मद्यार्काची तीव्रता ८.७५ प्रुफ स्पिरिटपेक्षा 

निर्मिती मूल्याच्या १७५ टक्के किंवा रु. ४२ 
( ५ टक्के v/ v ) जास्त असल्यास परंतु 

प्रति बल्क लिटर , यापैकी जे जास्त असेल ते. ” 
१४ प्रुफ स्पिरिटपेक्षा जास्त नसल्यास ( ८ टक्के v/ v). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं. शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


३३ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 

20th November 2012 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No. MIS 0212 /CR -67/EXC - 3. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 105 of the Maharashtra Prohibition Act , (Bom . XXV of 1949), the Government of 
Maharashtra hereby amends the Government Notification , Home Department No. ARM 1096 / 
21/ 2/EXC - 3 , dated the 13th September 1996 , as follows, namely : 

In the said notification , in the SCHEDULE , for entry 4 , the following entry shall be 
substituted , namely : 
“ 4 Beer from Microbrewery , 
(a ) having alcoholic strength not exceeding 150 per cent of the manufacturing 
8.75 proof spirit (5 per cent v /v ) ; 

cost or rupees 33.00 per bulk liter , 

whichever is higher . 
(b ) having alcoholic strength exceeding 

175 per cent of the manufacturing 
8.75 proof spirit (5 per cent v /v ) but not cost or rupees 42.00 per bulk 
exceeding 14 proof spirit ( 8 per cent v /v ). liter , whichever is higher .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government. 


३४ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


१४ ९ 


शुक्रवार, नोव्हेंबर २३, २०१२ / अग्रहायण २, शके १९ ३४ 


महसूल व वन विभाग 


वर्ल्ड ट्रेड सेंटर , ३२ वा मजला, 
मुंबई ४०० ००५, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१२ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम , १ ९ ६४ . 


. 


क्रमांक ग्रामदान ०८ / २०१२/ प्र.क्र .२९ / ज-१. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, १ ९ ६४ (१ ९ ६५ चा महा .२३) ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या कलम २२ च्या पोट - कलम ( २ ) आणि ( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढलेल्या, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक जीडीएन . ०७ / २००८ / सीआर-१०७/ ज-१, दिनांक 
५ सप्टेंबर २०० ९ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळावर नियुक्त केलेले अध्यक्ष , सचिव व इतर सदस्य यांचा पदावधी, त्यांच्या नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून ४ वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर , उक्त पोट -कलम ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार समाप्त झाला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना उक्त मंडळाच्या अध्यक्षाची व इतर सदस्यांची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम २२ च्या पोट -कलम ( २) व पोट -कलम ( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे याखालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्या प्रत्येकाच्या 
नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे उक्त मंडळाचा अध्यक्ष, सचिव व सदस्य म्हणून नियुक्त करीत आहे. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


नाव व पत्ता 


पद 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


अध्यक्ष 


२ 


सचिव 


३ 


सदस्य 


४ 


सदस्य 


श्री . आबा पांडुरंग कांबळे , मु. पोस्ट काटेभोगाव , ता.पन्हाळा , जि.कोल्हापूर . 
श्री . मारोतराव तुळशीराम खैरकर , मु . पोस्ट नेहरोली, ता.वाडा, जिल्हा ठाणे . 
अॅड. रामसिंह लालसिंह राजपूत, ११/ २९, लेबर कॉलनी, तार्फेल, अकोला, जिल्हा अकोला-०१. 
श्री . प्रशांत रामशेठ ठाकूर , पनवेल , ता . पनवेल, जिल्हा रायगड . 
अॅड . श्रीमती सुरेखा दळवी, मु . पोस्ट गागोदे, बु .।।, ता.पेण , जि . रायगड . 
अॅड. श्री. रमेश भांडारकर , मु. पोस्ट तिरोडा, चंद्रभागा रोड , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
श्री. संदीप परशुराम पाटील, मु. पोस्ट गागोदे, बु.।।, ता.पेण , जि . रायगड . 
श्री . अरुण परसू मोगरे , मु.पो. अंदाड, ता . शहापुर , जि . ठाणे. 


५ 


सदस्य 


६ 


सदस्य 


पदस्य 


८ 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल कोठेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४ / आश्विन १०-१६, शके १ ९ ३६ 


३५ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
World Trade Centre , 32nd Floor , Mumbai 400 005 , 

dated 17th November 2012 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GRAMDAN ACT , 1964 . 

No. GDN.08 /2012 /CR - 29 / J - 1. — Whereas, the tenure of office of the Chairman , Secretary and 
other members of the Maharashtra Gramdan Board , appointed under Government Notifications, 
Revenue and Forests Department No.GDN.07 /2008 /CR - 107/ J - 1 , dated 5th September 2008 issued 
in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) read with sub -section ( 3 ) of section 22 of the 
Maharashtra Gramdan Act , 1964 (Mah . XXIII of 1965 ) , (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) 
has , as provided in the said sub -section ( 3 ), expired after expiry of the period of 4 years from the 
date of their appointment ; 

And whereas , it is considered expedient by the Government of Maharashtra to appoint the 
Chairman and other members of said Board . 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by sub -section ( 2 ) read with 
sub -section ( 3 ) of the section 22 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby appoints 
the persons mention in column ( 2 ) of the schedule hereunder to be the Chairman , Secretary and 
members of said board as shown against each of them in column ( 3 ) thereof. 


Schedule 


Name and Address of the person 


Designation 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Chairman 


2 


Secretary 


3 


Member 


4 


Member 


Shri Aaba Pandurang Kamble , At Post Katebhogaon , 

Tal. Panhala , Dist. Kolhapur. 
Shri MarotraoTulshiram Khairkar, At Post Beharoli, 

Tal. Wada , Dist. Thane 421 312 . 
Adv . Ramsinh Lalsinh Rajput , 11/29 , Labour Colony, 

Tarfal, Akola , Dist . Akola 444 001. 
Shri Prashant Ramsheth Thakur , Panvel, Tal. Panvel, 

District Raigad . 
Adv . Shrimati Surekha Dalvi, At Post Gagode Budruk , 

Tal. Pen , Dist. Raigad . 
Adv . Shri Ramesh Bhandarkar, At Post Tiroda , 

Chandrabhaga Road , Tal.Tiroda, Dist. Gondia . 
Shri Sandip Parshuram Patil, At Post Gagode Budruk , 

Tal. Pen , Dist . Raigad. 
Shri Arun Parsu Mogare , At Post Andad, Tal. Shahapur, 
Dist . Thane. 


5 


Member 


6 


Member 


7 


Member 


8 


Member. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL KOTHEKAR , 

Section Officer . 


३६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २-८ , २०१४/ आश्विन १०-१६, शके १९ ३६ 


१५० 


शनिवार, डिसेंबर १, २०१२ / अग्रहायण १० , शके १ ९३४ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१२ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १ ९९९ . 

क्रमांक भानिका-२०१२ / प्र.क्र .१६९ / गृनिधो- १. - महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण अधिनियम , १ ९९९ ( सन २००० चा महा. १८ ) च्या कलम ४० , 
कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याअन्वये श्रीमती यू. एम. गुरखे, उप जिल्हाधिकारी यांची 
कोकण महसुली विभागाच्या अधिकारितेत येणाऱ्या स्थानिक क्षेत्राच्या बाबतीत या अधिनियमान्वये अथवा त्या अंतर्गत , सक्षम प्राधिकारी या पदास 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याच्या आणि त्यावर सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त 
करीत आहे . 


उप 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे उप सचिव . 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
dated the 30th November 2012 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RENT CONTROL ACT , 1999 . 

No. RCA- 2012/ CR-169/ GND- 1. In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 40 of the Maharashtra Rent Control Act, 1999 (Mah . 18 of 2000 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Smt. U.M.Gurakhe, Deputy Collector to be the Competent Authority 
for Konkan Revenue Division , Mumbai for the purposes of exercising the powers conferred , and 
for performing the duties imposed , on the Competent Authority by or under the said Act, in 
respect of the local areas falling within the jurisdiction of the said Division . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


.. 


